नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४९)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे” या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळल तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे (महानगरपालिक) 
या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार 
अहमदनगर महानगरपालिका अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. ४४.०० कोटी एवढ्या 
किमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा 
अहमदनगर महानगरपालिका ही राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा Aas (IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४९)/का-१४११, 


विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा अहमदनगर महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधीळ अन्य सर्व अटी व 
शर्तीचे पालन करणे बंधकारक राहील. 
प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना 
नुकसान भरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन, 
(०१)(०१), नागरी स्थानिक संस्थांना (महानगरपालिका) सहायक अनुदान (३६०४ १००९) (कार्यक्रम), ३१, सहायक 
अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात येईल 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥8॥७/७५॥॥०.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३२००४१४३२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA ‘i 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7 158b9523537dcc1d46bc807768647a9e 


d4ff3816ecf3, postalCod 2, st=Mal 
D EVE N D RA C H A U D H A R | I ber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA1BA6106A393C2BOCF60FE 


03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.13 20:13:12 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग. 

२. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 

३. आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर. 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अहमदनगर. 

५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव. 

६. महाळलेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 

७. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागारे अधिकारी, अहमदनगर. 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४९)/का-१४११, 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४९)/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


अहमदनगर महानगरपालिका रु.४४.०० कोटी 


अ.क्र माचे नाव रक्‍कम 
(रु.लाख) 
प्रभाग क्र.०१ मधील पंचवटीनगर, आशियाना कॉलनी, आयोध्यानगर, लालगुलाब कॉलनी, | ११५ 
धि कजबे मळा, तागड वस्ती, कांदबरीनगरी फेज -१, चिन्मय कॉलनी, याभागातील रस्ते 
काँक्रिटीकरण करणे/डांबरीकरण करणे/ओपनस्पेस विकसित करणे/ बंद पाईपगटार करणे/ 
पेव्हींग ब्लॉक बसविणे इत्यादी सुविधा करणे. 

२ | प्रभाग क्र.०१ मधील कॉटेज कार्नर परिसर, बलरामनगर, गव्हाणे मळा, समर्थ नगर, HT] ९५ 

नगर रस्ते, ड्रेनेज ओपनस्पेस विकसित करणे. 

3 प्रभाग क्र.०१ मधील ढवणवस्ती, दक्षतानगर, तपोवन हडको नाना चौक जय भवानी नगर al 

परिसरात रस्ते, ओपनस्पेस, ड्रेनेज विकसित करणे. 

४ | प्रभाग क्र.०१ मधील पवननगर गोकुळनगर, साईरामनगर, तुळजानगर, दत्तनगर, पुण्यश्लोक षि 

नगर परिसर भागातील रस्ते ड्रेनेज ओपनस्पेस विकसित करणे. 

५ । प्रभाग क्र.०१ मधील नंदनवननगर, नक्षत्रनगर, चिन्मय पार्क, कादंबरीनगर, लेखानगर, ia 

गावडेमळा, शिव चिदंबर मंदीर परिसर रस्ते, ड्रेनेज ओपनस्पेस विकसित करणे. 

६ | प्रभाग क्र.०१ मधील इस्कॉन मंदीर परिसरात रस्ते विकसित करणे. |e | 00 

७ । प्रभाग क्र.०२ मधील लक्ष्मीनगर व हिमतनगर भागात मलनिस्सारण व्यवस्था व रस्ते। १५० 

मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 

¢ प्रभाग क्र.०२ मधील सुर्यनगर व एस.टी.कॉलनी अंतर्गत रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण | ९५ 

करणे. 

९ । प्रभाग क्र.०२ मधील निर्मलनगर परिसरातील रस्ते काक्रिटीकरण करणे. ५० 
11 ०_ | प्रभाग क्र.०२ मधील ऐश्वर्यानगरी येथील रस्ते डांबरीकरण व काँक्रिटीकरण करणे. ३० 
ea Q प्रभाग क्र.०२ मधील दसरेनगर येथील मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे. २० 
१२ | प्रभाग क्र.०२ मधील शानेश्वरनगर येथील रस्ता डांबरीकरण करणे. Lo | ० 
१३ | प्रभाग क्र.०२ मधील दत्तनगर व पांडुरंगनगर येथील रस्ता डांबरीकरण करणे. ४० 
१४ । प्रभाग क्रमांक ०३ मधील एकता कॉलनी अंतर्गत रस्ता काक्रोटीकरण व पेविंग ब्लॉक बसविणे ३७ 
१५ । प्रभाग क्रमांक 03 मधील नवीन मुकूंदनगर अंतर्गत रस्ते काक्रोटीकरण करणे. २८ 
१६ | प्रभाग क्रमांक ०३ मधील नशिमन कॉलनी अंतर्गत रस्ते काक्रोटीकरण करणे. २८ 
१७ । प्रभाग क्रमांक ०३ मधील दगडी चाळ अंतर्गत रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे. २८ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४९)/का-१४११, 


१८ | प्रभाग क्र.०४ मधील वरदविनायक कॉलनी व नरहरीनगर व किर्लास्कर कॉलनी ते आसरा | ९० 
सोसायटी व परिसरातील रस्ते कॉक्रिटीकरण करणे. 

१९ । प्रभाग क्र.०४ मधील आनंदनगर अंतर्गत बंद पाईप गटर व रस्ता करणे. १५ 

२० | प्रभाग क्र.०४ मधील मॉर्डन कॉलनी अंतर्गत रस्ता विकसित करणे. २८ 

२१ | प्रभाग क्र.०४ मधील मिस्कोननगर अंतर्गत चावला घर ते देवळालीकर घरापर्यंत WN] २८ 
विकसित करणे. 

२२ । प्रभाग क्र.०४ मधील तारकपूर अंतर्गत रस्ते विकसित करणे. २८ 

२३ | प्रभाग क्र.०४ मधील फकीरवाडा व गौरवनगर अंतर्गत रस्ते विकसित करणे. ३५ 

२४ | प्रभाग क्रमांक ०४ मधील गंगा उद्यान म्युझिकल फांऊटन येथे आसन व्यवस्था करणे. ४५ 

२५ | FAM क्र.०७ मधील बोल्हेगाव रेणुकानगर महादेव मंदिर परिसरात रस्त्याचे मजबुतीकरण | ३८ 
काँक्रिटीकरण करणे. 

२६ | प्रभाग क्र.०७ मधील बोल्हेगाव मनोलिळानगर अंतर्गत ड्रेेज लाईन टाकणे. २० 

ag । प्रभाग क्र.०७ मधील बोल्हेगाव बालाजीनगर अंतर्गत कौस्तुभ कॉलनी अंतर्गत रस्त्याचे| २३ 
काँक्रिटीकरण करणे. 

२८ | WAT क्र.०७ मधील संभाजीनगर, बोल्हेगाव शोख हबीब घर ते महादेव मंदिर ते दत्त मंदिर रोड | ३८ 
पर्यंत विकसित करणे. 
प्रभाग क्र.०९ मधील सर्जपुरा मॉडेल कॉलनी कॉर्नर ते लालटाकी मुख्य रस्ता ते देशमुख वाडी | ९० 

९९ ते पोलीस मुख्यालय ते न्यू आर्टस कॉलेज समोरील बाजुस असलेला नाला बांधणे व नाल्या 
लगतच्या परिसरात सुशोभिकरण करणे. 

३० | प्रभाग क्र.११ मधील व्यापारी मोहल्ला ते आंबेडकर चौकापर्यंत कॉक्रिटीकरण व आर.सी.सी. 
गटार करणे. ६० 

३१ | प्रभाग क्र.११ मधील आंबेडकर चौक ते नालसाहब चौक ते झेंडीगेट चौकापर्यंत कांक्रिटीकरण| ६० 
करणे. 

३२ | प्रभाग क्र.११ मधील अशोका हॉटेल ते पोस्ट ऑफीस पर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. ६० 

३३ | प्रभाग क्र.१० मधील झेंडीगेट ईदगाह मैदान येथे माजीद खान घर ते जमातखाना पर्यंत रस्ता| ४० 
काँक्रिटीकरण करणे. 

३४ | अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील सारसनगर पुल ते छबु कांडेकर घर ते अरुण | ११७ 
गाडळकर घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

३५ | प्रभाग क्र.१४ मधील सारसनगर भागातील सिदाजी आप्पा मंदिर परिसरातील अंतर्गत रस्ते| ९५ 
काँक्रिटीकरण करणे. 

3६ | प्रभाग क्र.१४ मधील सारसनगर भागातील बालाजी रेसिडेन्सी परिसरातील अंतर्गत रस्ते| ९५ 
काँक्रिटीकरण करणे. 

३७ | प्रभाग क्रमांक १४ मधील दिपक बोथरा घर ते महावीर मेहेर ते विशाळ पवार घर माणीक नगर | २५ 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 

३८ । प्रभाग क्रमांक १४ मधील नितीन गुगळे ते सुरेंद्र लोढा घर आनंदक्र्षीजी हॉस्पिटल | २५ 


माणिकनगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४९)/का-१४११, 


३९ । प्रभाग क्रमांक १४ मधील संतोष डुंगरवाल ते अँड.आनंद फिरोदिया घर माणिकनगर TET] २० 
काँक्रीटीकरण करणे. 

yo | प्रभाग क्रमांक १४ मधील राहुल अपार्टमेंट ते अभय राजे घर, बाबू माळवे घर ते प्रसन्न मुथा घर | Yo 
आदर्श कॉलनी मधील राहुल अपार्टमेंट बुरूडगांव रोड, रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 

४१ | क्रमांक १४ मधील बुरुडगाव रोड येथील बालाजी कॉलनी व परिसरातील रस्ते कॉक्रिटीकरण | १३० 
करणे. 

४२ । प्रभाग क्रमांक १४ मधील शांतीनगर केदारवस्ती व परिसरातील रस्ते विकसित करणे. ४५ 

७३ मग केन) मधील संभाजी हौसिंग सोसायटी मातोश्री अर्पाटमेंट ते पात्रे घरापर्यंत | ४० 
काँक्रिटीकरण करणे. 

yy अभाग क.११ मधील आनंदनगर येथील आंधळे घर मणियार घर ते खांडेकर घरापर्यंत | २० 
काँक्रिटीकरण करणे. 

४५ | प्रभाग क्र.१५ मधील अर्बन कॉलनी येथील पाठक घर ते निसाळ ते लोंढे घरापर्यंत अंतर्गत | ३० 
काँक्रिटीकरण करणे. 

४६ । प्रभाग क्र.१७ मधील प्रियंका कालनी गणपती मंदिरासमोर सभा मंडप करणे. वि ० 

gig | प्रभाग क्र.१७ मधील शास्त्रीनगर, केडगाव येथील चव्हाण घर ते पंकज शिदे घरापर्यंत yo 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 

yy | अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील सथ्था कॉलनी येथील मुनोत घर ते चंदुकाका सराफ | २० 
पर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. 

४९ | अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील गोविंदपुरा येथील सहजभवन म.न.पा. ओपनस्पेसला| २० 
संरक्षक भींत बांधणे. 

yo | प्रभाग क्रमांक 09 मधील वाणीनगर अंतर्गत रस्ते कांक्रिटीकरण करणे व तागडवस्ती अंतर्गत | ४५ 
तागड घर ते तरोटे घर व पुपाल घर ते भिटे घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

५१ | प्रभाग क्रमांक ०१ मधील यशोदानगर अंतर्गत मेढे घर ते सरगर घर व गंडाल घर ते भुतकर | ३० 
घरा पर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. 

५२ | अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील सावेडी, गंगा उद्यान येथील टि.पी.स्किम क्र.०४ | ६५० 
फायनल प्लॉट क्र.२६२ पब्लिक पार्क विकसित करणे. 

५३ | अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील बुरुडगाव रोड येथील राजज्योतीनगर येथील म.न.पा. | ४० 
ओपनस्पेस विकसित करणे. 

५४ | अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील केडगाव नेप्ती रोड येथील नेप्ती रोड ते शिवाजी पठारे) २५ 
घरापर्यंत रस्ता विकसित करणे. 

५५ | प्रभाग क्रमांक ०४ मधील निलगिरी पार्क अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. ३५ 

५६ | प्रभाग क्रमांक ०४ मधील हरीओम नगर व मार्कडेय कॉलनी अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे| ३५ 
व डांबरीकरण करणे. 

५७ | प्रभाग क्रमांक ०४ मधील आनंद शाळा समोरील रस्ता ते आसरा सोसायटी पर्यंत TAT] ७५ 
काँक्रिटीकरण करणे व डांबरीकरण करणे. 

५८ | प्रभाग क्रमांक ०४ मधील अंचवले हॉस्पिटल ते मॉर्डन कॉलनी रस्ता विकसित करणे. ७५ 

५९ | प्रभाग क्रमांक og मधील ऐक्यनगर अंतर्गत रस्ता विकसित करणे. ३५ 

६० । प्रभाग क्रमांक ०४ मधील स्वामी बाल उद्यान विकसित करणे व संरक्षण भित बांधणे. ३५ 

६१ । प्रभाग क्रमांक ०४ मधील कृपाल आश्रम परिसरात रस्ता विकसित करणे. ८० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४९)/का-१४११, 


अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील विठ्ठल महादेव कोतकर घर ते शिकारे मंडप पर्यंत 


६२ 3 
रस्ता बी.बी.एम. कार्पेट करणे. 

६३ | प्रभाग क्रमांक १७ मधील ताराबाग कॉलनी येथील महादेव मंदिर येथे सभामंडप बांधणे. २० 

gy | प्रभाग क्रमांक १७ मधील केडगाव येथील केडगाव वेस ते अंबिका विद्यालया पर्यंत रस्ता| २० 
बी.बी.एम. कार्पेट करणे. 

६५ | प्रभाग क्रमांक १४ मधील नानाजीनगर पुल ते विशाल चिपाडे घरापर्यंत रस्ता विकसित करणे. १८५ 

६६ | प्रभाग क्रमांक १४ मधील वैष्णवीचरण अपार्टमेंट ते अभिषेक चिपाडे किराणा दुकान ते १७५ 
बाळासाहेब एकाडे गिरणी पर्यंत रस्ता विकसित करणे. 

६७ । प्रभाग क्रमांक १४ मधील नानाजीनगर, ओम कॉलनी परिसरातील गुगळे घर ते पवार घर ते १२५ 
औसरकर घर ते नवनाथ दळवी घरापर्यंत रस्ता विकसित करणे. 

६८ | प्रभाग क्रमांक १४ मधील दाजी सुपर मार्केट ते लक्ष्मीपती बंगल्यापर्यंत रस्ता विकसित करणे. ५९ 

एकूण ४४०० 
३३३३ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


